अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे दालनाकरीता व 
त्यांच्या गोजारील सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
कार्यासनांना जागा वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१४६/२०१९/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२० 


संदर्भ :- शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक ३ जानेवारी, २०२० 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


२. 


संदर्भाधीन दिनांक ३ जानेवारी, २०२० च्या शासन निर्णयातील परि. १ मधील तिसर्‍या ओळीतील 
"कार्यालयाची एकूण २६०० चौ.फूट जागा वाटप करण्यात येत आहे " 
याऐवजी 
"कार्यालयाची एकूण २९५०.८९ चौ.फूट जागा वाटप करण्यात येत आहे " 
असे वाचण्यात यावे. 


सदरहू शासन शुध्दीपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००११५१७४१२०९२०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradnya Prakash Sawant 
DN: ment of Mahal 
Pradnya mm 
st= 
25.4. 36 
eaa220fc9de68f36473, 
Pp fa ka S h Sa Wa n t serialNumber=5a54b6f566784edd38767 190d35e061b0d62cd 
b5d131b68c7c1d3d9c4fff0145, cn=Pradnya Prakash Sawant 


Date: 2020.01.15 17:22:22 +05'30' 


jaharashtra, ou=General 
Jepartment, postalCode=400065, 


48ccfdd9424e04584da4e7 2f3f6f06dfd6b1 


(प्र. प्र. सावंत ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधान परिषद व संसद सदस्य 
२. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१(आस्था)/ का.२१(ओ/का.२१ रोख/का.२४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (आस्थापन), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग/प्रशा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. गृह विभाग/विशेष शाखा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाकाजा-१११९/प्र.क्र.१४६/२०१९/२२ 


१३. सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, 
मुंबई-०१. 

१६. उप अभियंता, दक्षिण उप विभाग, सा.बां.वि., मंत्रालय आवार, मुंबई. 

१७. उप अभियंता, महानगर टेलिफोन निगम लि, मंत्रालय दुरध्वनी सेवा केंद्र, मंत्रालय-३२. 

१८. अग्निशमन दल, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१९. दूरध्वनी चालिका, महानगर टेलिफोन निगम लि, मंत्रालय मुख्य इमारत, तळमजला, मुंबई-३२. 

२०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


